महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ 
. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१९.०४.२०२४ 
. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१०.०५.२०२४ 
. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१३.०६.२०२४ 
. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.२६.०६.२०२४ 


१ 
२ 


3 
8 


4 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता 
स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹ .७९०३.३० लक्ष मधून ₹.१७७०.३२ लक्ष (अक्षरी सतरा 
कोटी सत्तर लक्ष बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
ी यी अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट ट्‌ 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (3) (8) (4) 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
q । (०१) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन २००००० 240000 ७५०००० 
03, अतिकालिक भत्ता ११७ Uc Ue 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ७७ ea pola essa aia 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०६७ ५२३२ ५३५ 
१०, कंत्राटी सेवा १४०२५ ९५०६ ४५१९ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ७३३ ३६६ ३६७ 
१३, कार्यालयीन खर्च ३९७८ १९८८ १९९० 
१४, भाडेपट्टी व कर १९८४ ९९२ ९९२ 
१७, संगणक खर्च १६३ ८० ८३ 
२१, पुरवठा व सामग्री 33 १६ १७ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी १३२३ ६६ ६७ 
२८, व्यावसायिक सेवा १७ १७ Pies 
५०, इतर खर्च ७ ७ fl 
५१, मोटार वाहने १२ १२ fl 
एकूण (०१) (09) २२२२६९ १६३६४० ५८६२९ 
२ | (०१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८६ ७१ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ६०००० ४५००० १५००० 
एकूण (०१) (०३) ६०२८६ ४५०७१ १५००० 
एकूण (०१) २८२५५५ २०८७१९ ७३६२९ 
एकूण ००१ २८२५५५ २०८७९१ ७३६२९ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (09) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन २०४६५ १५३४८ ५११७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२० ९० ३० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०० ko ko 
१३, कार्यालयीन खर्च १५० ८७ &3 
१४, भाडेपट्टी व कर ८९५ ४७३ ४२२ 
१९, आहार खर्च १००० ७५० २५० 
२१, पुरवठा व सामग्री १६५ १२१ डड 
५०, इतर खर्च १३० ९२ ३८ 
एकूण (०१) (०४) २३०२५ १७०१९ ६०१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ७1७ 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०५१ ७६२ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४००० ३००० १००० 
एकूण (०१) (०५) ७०५९ ३७६२ १००० 
एकूण (०१) ३००७६ २०७७३ ७०१९४ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४०००० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०००० ३७५०० १२५०० 
एकूण (०२) (०३) ९०००० ३७५०० १२५०० 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०००० ३०००० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७००० ६३०० 
एकूण (०२) (०४) ३७००० ३६३०० Fo 
एकूण (02) १२७००० ७३८०० १२५०० 
एकूण १०२ १५७०७६ ९४५७३ १९५१९४ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन ५५००० ४१२५० १३७५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १३७२ १०४३ ३२९ 
१०, कंत्राटी सेवा ३४२३२ २८५८ ५७४ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ७८८ ३९७ ३९१ 
१३, कार्यालयीन खर्च ७८८ ३९७ ३९१ 
१४, भाडेपट्टी व कर २८६८ २३१७ ५५१ 
१९, आहार खर्च ९९०० ८४७५ १४२५ 
२१, पुरवठा व सामग्री १७४० १२३५ ५०५ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८० २३० Ko 
५०, इतर खर्च २८० १४० १४० 
एकूण (०१) (09) ७६४४८ ५८३४२ १८१०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट य GRIT | ° EUR 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (09) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५००० ८७५० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १८००० १३५०० ४५०० 
एकूण (११) (०१) ५३००० २२२५० ४५०० 
९ । (23) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्यी (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन १००००० ७५००० २५००० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १००० ७५० २५० 
१०, कंत्राटी सेवा १९८०० ९९५० ९८५० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३००० १५०० १५०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७००० ३२५० १७५० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३००० २७५० २५० 
१७, संगणक खर्च २५०० १२५० १२५० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च १२०० ८०० ४०० 
एकूण (२३) (०१) १३५५०० ९५२५० ४०२५० 
एकूण १०३ २६४९४८ १७५८४२ ६२८५६ 
qo | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन ६४५०० ४८३७५ १६१२५ 
03, अतिकालीन भत्ता ३० oe C 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ११६० ७९० ३७० 
१०, कंत्राटी सेवा २०० १०० १०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०० २०० २०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७०० २५० २५० 
१४, भाडेपट्टी व कर १७६ aay ६२ 
१९, आहार खर्च १५००० ११७५० ३२५० 
२१, पुरवठा व सामग्री १३८० ८४५ ७३५ 
५०, इतर खर्च २७० १३७ १३३ 
एकूण (०१) (०१) ८३६१६ ६२५८३ २१०३३ 
एकूण १०४ ८३६१६ ६२५८३ २१०३३ 
११ | ८००, इतर खर्च 


(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट य १ 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (प) 
२७, लहान बांधकामे २०९५ 
एकूण ८०० २०१५ 
एकूण ०२, समाज कल्याण ७९०२१० ५४१७०९ १७७०३२ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (0१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च १२० ६० 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १२० Go 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) ७९०३३० ०५४१७६९ १७७०३२ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च 


करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी/ anita तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन 
करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला 
असल्याबाबत नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. 
यापूर्वी वितरीत कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्पवितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल,२०२४ मधील मार्गदर्शक 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७०९१६५८१७९०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


